राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरण. 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.-- ४६५/विदेशी-१ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ५ मार्च, २०१९. 


संदर्भ- १) शासन निर्णय समक्रमांक दि. २१/१/२०१९. 
२) शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि. २३/१/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रात अ. क्र. १० नागपूर व १२ औरंगाबाद 
यांना वितरीत करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम खालील तालिकेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


अ.क्र जिल्हा १३ कार्यालयीन खर्च ०१ वेतन एकूण 
१० नागपूर ९६,०००/- ८,१८,०००/- ९,१४,०००/- 
१२ औरंगाबाद ५,२७,०००/- 1-1 ५,२७,०००/- 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०३०६११५४२१६२२९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Amar Chandrakant ov civoccovimentormanarshus, ou-Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d3427f3930c96a4cf6 1d24037072304e1a84a67a288f 


Z a W a r e b5e841e95fc711f58a5e, cn=Amar Chandrakant Zaware 


(अमर चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, नागपूर, औरंगाबाद 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 
३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 
४. उपसचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, पाचवा मजला, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, औरंगाबाद 
९. वित्त विभाग (व्यय-७/४, अर्थ-३/११) मंत्रालय, मुंबई 
qo. अवर सचिव, रोखशाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. वरिष्ठ स्वीय सहायक, अ.मु.स. (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (विदेशी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


